Reg.No.NPCITY / 236 / 2018-2020 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ७ , 


अंक १५ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जून ३ - ९ , २०२१ / ज्येष्ठ १३-१९ , 


शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ५ , किंमत : रुपये ८.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - अमरावती विभागीय पुरवणी 


( भाग चार - ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 

पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 


लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५६ . 


नगर विकास विभाग 


मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २४ मे २०२१ . 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ . 


क्रमांक टिपीएस - २८१७-१६८७ - प्र.क्र .१३० - नवि - ३०-२०१७. 


CG 


. 


ज्याअर्थी , अमरावती शहराची सुधारित विकास योजना , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( १ ९ ६६ चा महा . ३७ वा ) 
( यापुढे उक्त अधिनियम ” असे संबोधिले आहे ) चे कलम -३१ अन्वये , नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस -२८ ९ २ / ११८० / प्र.क्र.९० 
९ २ ( बी ) / नवि -१३ , दिनांक ४ डिसेंबर , १ ९९ २ अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक २५ फेब्रुवारी , १ ९९ ३ पासून अंमलात आली आहे . ( यापुढे “ उक्त 
विकास योजना ” असे संबोधिले आहे ) 

आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे रहाटगाव , ता . जि . अमरावती येथील स.क्र .१ ९९ ( भाग ) , स.क्र .२०० ( भाग ) , स.क्र .२१३ , 
स.क्र .२१४ ( भाग ) , स.क्र .२१५ ( भाग ) , स.क्र .२१६ ही जागा ( यापुढे “ उक्त जमीन ” असे संबोधिले आहे ) कृषी विभागामध्ये दर्शविली आहे ( यापुढे 
उक्त विभाग ” असे संबोधिले आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी , अमरावती महानगरपालिकेने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ( १ ९ ६६ चा महा . ३७ वा ) 
( यापुढे उक्त अधिनियम ” असे संबोधिले आहे ) कलम -३७ ( १ ) मध्ये दिलेली वैधानिक पध्दती अनुसरून दिनांक २६-०९ -२०१६ रोजी सर्वसाधारण सभेत 
ठराव क्र . ०२ अन्वये उक्त विकास योजनेतील उक्त जमीन उक्त विभागामधून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणेबाबतचा फेरबदलाचा प्रस्ताव 
शासनाच्या मंजुरीसाठी सादर केलेला आहे . ( यापुढे “ प्रस्तावित फेरबदल ” असे संबोधिले आहे ) 

आणि ज्याअर्थी , आवश्यक त्या चौकशी नंतर व संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदल काही 
अटींवर मंजूर करावा असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , यापूर्वी उक्त जमिनीपैकी स.क्र .२१४ / ४ , क्षेत्र १ हे . २० आर , स.क्र .२१३ / ६ क्षेत्र २ हे . ४२ आर या क्षेत्रापुरते शासनाने शासन 
निर्णय क्र.टिपीएस -२८१७ / १६८७ / प्र.क्र .१३० / २०१७ / नवि -३० , दि . ०४-१२-२०१८ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , 
१ ९ ६६ चे कलम ३७ ( २ ) अन्वये फेरबदलाची अधिसूचना निर्गमित केलेली आहे . 


( १ ) 


अ . - एक - अ -१ ( १५४२ ) . 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जून ३ - ९ , २०२१ / ज्येष्ठ १३-१९ , शके १ ९ ४३ 


आता , उक्त जमिनीपैकी स.क्र .२१६ / ३ ( भाग ) ( क्षेत्र १.५५ हे . आर . ) स.क्र .२१६ / ४ ( भाग ) ( क्षेत्र ०.८६ ९ आर ) , स.क्र .२१६ / २ ( क्षेत्र १.४४ हे . 
आर ) , स.क्र .२१६ / १ अ ( क्षेत्र ०.८७ आर . ) , स.क्र .२१६ / १ ( क्षेत्र ०.४२ आर ) , स.क्र .२१६ / १ ( क्षेत्र ०.३२ आर ) , या क्षेत्रापुरते उक्त 
जमिनीच्या मालकांनी सन २०२०-२१ या वर्षातील बाजारमूल्य दर तक्त्यानुसार येणा - या उक्त जमिनीच्या एकूण रकमेच्या ५ % दराने येणा - या अधिमूल्य 
रक्कमेपैकी शासनास देय असलेली अधिमूल्याची ५० % रक्कम रुपये ५ , ९९ , १०३ सहायक संचालक , नगर रचना , अमरावती शाखा , अमरावती यांच्या 
लेखाशीर्षामध्ये रु . १,७५,२०३ दि . ३१-१२-२०२० , रु . ९ ४,०४२ दि . ३१-१२-२०२० व रुपये ३,२ ९ , ८५८ दि . १ ९ - ०३-२०२१ रोजी जमा केलेली आहे 
आणि नियोजन प्राधिकरणास देय असलेली ५० % अधिमूल्याची रक्कम रु . १,७५,२०३ दि . ५-०१-२०२१ , रु . ९ ४,०४२ दि . ०५-०१-२०२१ व 
रु .३,२ ९ , ८५८ दि . २३-०३-२०२१ रोजी अमरावती महानगरपालिकेकडे जमा केलेली आहे . 


तथापि , उक्त जमिनीपैकी स.क्र .२१६ / ३ ( भाग ) ( क्षेत्र १.५५ हे . आर ) , स.क्र .२१६ / ४ ( भाग ) ( क्षेत्र ०.८६ ९ आर . ) , स.क्र . २१६/२ ( क्षेत्र १.४४ हे . 
आर ) , स.क्र . २१६ / १ अ ( क्षेत्र ०.८७ आर ) , स.क्र .२१६ / १ ( क्षेत्र ०.४२ आर ) , स.क्र . २१६/१ ( क्षेत्र ०.३२ आर ) जागेस पोच रस्ता 
उपलब्ध असल्याबाबत सहायक संचालक , नगर रचना , अमरावती शाखा , अमरावती यांचे पत्र क्र . ५६२ , दि . १ ९ - ०३-२०२१ अन्वये कळविलेले आहे . 
उर्वरित जमीन मालकांनी त्यांच्या जमिनीला एक वर्षाच्या आत पोच रस्ता उपलब्ध करून दिल्यानंतर त्यांच्याकडून विहित अधिमूल्य आकारण्यात येईल 
व तोपर्यंत उर्वरित जमीन कृषी विभागातून वगळण्याची कार्यवाही प्रलंबित ठेवण्यात येईल ; 


त्याअर्थी , आता उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ पोट - कलम ( २ ) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकाराचा वापर करून उक्त विकास 
योजनेतील उक्त फेरबदल प्रस्तावापैकी स.क्र . २१६/३ ( भाग ) ( क्षेत्र १.५५ हे . आर ) , स.क्र . २१६/४ ( भाग ) ( क्षेत्र ०.८६ ९ आर ) , स.क्र . २१६/२ ( क्षेत्र 
१.४४ हे . आर ) , स.क्र . २१६ / १ अ ( क्षेत्र ०.८७ आर ) , स.क्र . २१६/१ ( क्षेत्र ०.४२ आर ) , स.क्र . २१६/१ ( क्षेत्र ०.३२ आर ) , या क्षेत्रासाठी या जमिनीच्या 
फेरबदलास शासन काही अटीवर मंजुरी देत आहे आणि त्यासाठी उपरोक्त दिनांक ४ डिसेंबर , १ ९९ २ ची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे 


. 


विकास योजना मंजुरीच्या अधिसूचनांच्या फेरबदल सूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे . ” 


नोंद 


मौजे रहाटगाव , ता . जि . अमरावती येथील स.क्र .२१६ / ३ ( भाग ) ( क्षेत्र १.५५ हे . आर . ) , स.क्र . २१६/४ ( भाग ) ( क्षेत्र ०.८६ ९ आर ) , 
स.क्र . २१६/२ ( क्षेत्र १.४४ हे . आर ) , स.क्र . २१६ / १ अ ( क्षेत्र ०.८७ आर ) , स.क्र . २१६/१ ( क्षेत्र ०.४२ आर ) , स.क्र .२१६ / १ ( क्षेत्र ०.३२ आर . ) ही 
जागा कृषी विभागातून वगळून खालील अटींवर रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . 


अट क्र .१ : -मंजूर एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली प्रमाणे खुल्या जागेव्यतिरिक्त आवश्यक ते सुविधा क्षेत्र प्रस्तावित करणे 
बंधनकारक राहील . 


अट क्र .२ : -फेरबदलाखालील क्षेत्रात पायाभूत सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी जमीन मालक / विकासकाची राहील . 


अट क्र .३ : -फेरबदलाखालील जमिनीत जर अभिन्यासात भूखंड पाडून विक्री करणे प्रस्तावित असेल तर अभिन्यासातील मूलभूत सुविधांचा 
विकास व भूखंड विक्रीसाठी खालीलप्रमाणे बंधने राहतील . आयुक्त , महानगरपालिका , अमरावती यांनी सदर बाबींवर नियंत्रण ठेवावे. 


( अ ) अभिन्यास अंतिमतः मंजूर झाल्यानंतर 


एकूण २५ % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 


( ब ) सुमारे ४० % मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 


एकूण ५० % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 


( क ) सुमारे ६० % मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 


एकूण ७५ % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 


( ड ) सुमारे ८० % मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 


एकूण ९ ० % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 


( इ ) सुमारे १०० % मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 


एकूण १०० % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 


तसेच , जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल तर , आयुक्त , महानगरपालिका , अमरावती यांनी विहित 
केल्यानुसार सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही . " 


अट क्र .४ : -वरील कोणत्याही अटींचे उल्लंघन झाल्यास , रेखांकन व अकृषक परवानगी रद्द करण्यास पात्र राहील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जून ३ - ९ , २०२१ / ज्येष्ठ १३-१९ , शके १ ९ ४३ 


3 


उक्त फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशाची प्रत आयुक्त , महानगरपालिका , अमरावती यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेमध्ये नागरिकांच्या 
अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात आली आहे . 


सदरची अधिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in/Acts&Rules या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येईल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


वीणा मोरे , 


अवर सचिव . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५७ . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 032 , Dated 24th May 2021 . 


THE MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 


No. TPS - 2817 / 1687 / CR - 130 / UD - 30-2017. 


Whereas , the Revised Development Plan of Amravati City , Dist . - Amravati has been sanctioned by the Government 
under Section 31 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( Mah . XXXVII of 1966 ) ( hereinafter referred 
to as the said Act " ) vide Notification No. TPS 2892 / 1180 / CR - 90-92 ( B ) / UD - 13 , dated 4th December , 1992 and has 
come into force with effect from dated 25th February , 1993 ( hereinafter referred to as " the said Development Plan " ) ; 


And whereas , in the said Development Plan , land bearing Survey No. 199 ( p ) , 200 ( p ) , 213 , 214 ( p ) , 215 ( p ) and 216 
( hereinafter referred to as “ the said land " ) is included in “ Agriculture Zone ” ( hereinafter referred to as “ the said Zone " ) ; 

And whereas , as per the provisions of Section 37 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( Mah . 
XXXVII of 1966 ) , the Municipal Corporation , Amravati vide its General Body Resolution No. 02 , dated 26-09-2016 has 
resolved to make modification in the sanctioned Development plan of Amravati , so as to delete the said land from the 
said Zone , and to include the same in Residential Zone ( hereinafter referred to as “ the Proposed Modification " ) and 
accordingly submitted the proposal to Government for sanction ; 


And whereas , after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning , Maharashtra State , 
Pune , the Government is of opinion that the proposed Modification should be sanctioned with certain conditions ; 


And whereas , out of the said land the Land owners of Survery No. 214/4 and 213/6 , area admeasuring 1.20 Hect . 
and 2.42 Hect . respectively , As per the provisions of Section 37 ( 2 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 
1966 , vide notification No. TPS - 2817 / 1687 / CR - 130 / 2017 / UD - 30 , dated 04-12-2018 has published for the aforesaid 
land ; 


Now , out of the said land the Land owners of Survey No. 216/3 ( p ) ( 1.55 Ha . ) , 216/4 ( p ) ( 0.869 A. ) , 216/2 ( 1.44 Ha . ) , 
216 / 1A ( 0.87A . ) , 216/1 ( 0.42A . ) , 216/1 ( 0.32 A. ) , deposited Rs . 5,99,103 towards the 50 % Government share of 5 % 
premium amount as per the rate of said land as perscribed in the Annual statement of rates ( ASR ) for the year 2017-18 
in the Government Treasury vide chalan Rs . 1,75,203 dt . 31-12-2020 , Rs . 94,042 dt . 31-12-2020 , and Rs . 3,29,858 , 
dt . 19-03-2021 through the Assistant Director of Town Planning , Amravati Branch , Amravati and the remaining 50 % of 
the 5 % premium amount of Rs . 5,99,103 has been deposited with the Amravati Municipal Corporation , Amravati Rs . 
1,75,203 dt . 05-01-2021 , Rs . 94,042 dt . 05-01-2021 and Rs . 3,29,858 dt . 23-03-2021 . 


However , the premium will be charged to land owners of the said land except Survey No. 216/3 ( p ) ( 1.55 Ha . ) , 
216/4 ( p ) ( 0.869 A. ) , 216/2 ( 1.44 Ha . ) , 216 / 1A ( 0.87A . ) , 216/1 ( 0.42A . ) , 216/1 ( 0.32 A. ) , having approach road by the 
letter No.562 , dt . 19-03-2021 of Assistant Director , Town Planing , Amravati Branch , Amaravati , if land owner provide the 
approach road to their respective lands within 1 year and till then the modification for remaining lands are kept in 
abeyance . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred on it under sub - section ( 2 ) of Section 37 of the said Act , the 
Government of Maharashtra hereby sanctions the Modification proposals for Survery No. 216/3 ( p ) ( 1.55 Ha . ) , 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जून ३ - ९ , २०२१ / ज्येष्ठ १३-१९ , शके १ ९ ४३ 


216/4 ( p ) ( 0.869A . ) , 216/2 ( 1.44Ha . ) , 216 / 1A ( 0.87A . ) , 216/1 ( 0.42A . ) , 216/1 ( 0.32A . ) , out of theproposed modification 
with certain conditions and for that purpose amends the above said Notification dated the 4th December , 1992 as 
follows : 


" In the Schedule of Modification appended to the Notification sanctioning the said Development Plan , the follow 
ing new entry shall be added after the last entry . " : 


ENTRY 


" Out of the land bearing Survey No. 216/3 ( p ) ( 1.55Ha . ) , 216/4 ( p ) ( 0.869A . ) , 216/2 ( 1.44 Ha . ) , 216 / 1A ( 0.87A . ) 
, 216/1 ( 0.42 A. ) , 216/1 ( 0.32 A. ) , respectivly is deleted from the Agriculture Zone and land so released is included in the 
Residential Zone , subject to following conditions - 

: 


Condition No. 1.- As per the sanctioned Unified Development Control and Promotion Regulations , in addition to 
open space it is mandatory to provide necessary amenity space . 


Condition No. 2.- It shall be the responsibility of the Land Owner / Developer to provide basic amenities in respect 
of the land under modification . 


Condition No. 3. — If the said land is proposed to be developed by way of plotted layout then sale of plots shall be 
monitored by the Municipal Commissioner , Amravati Municipal Corporation in relation to development of civic amenities 
as per the stages given below. 


0 


After final approval of layout 


Sale of 25 % of total plots shall be permissible . 


( ii ) 


After completion of 40 % of civic amenities 


Sale of 50 % of total plots shall be permissible . 


( iii ) After completion of 60 % of civic amenities 


Sale of 75 % of total plots shall be permissible . 


( iv ) After completion of 80 % of civic amenities 


Sale of 90 % of total plots shall be permissible . 


( V ) After completion of 100 % of civic amenities 


Sale of 100 % of total plots shall be permissible . 


If , Group Housing Scheme is proposed in the layout , then the occupancy certificate shall not be given unless civic 
amenities specified by the Municipal Commissioner , Amravati Municipal Corporation are fully developed . 


Condition No. 4. - In case of non - compliance of above conditions , Layout Approval and Non - Agricultural permission 
shall be liable to be cancelled . 


A copy of the part plan showing the aforesaid sanctioned modification shall be available in the office of the 
Commissioner , Municipal Corporation , Amravati during office hours on all working days for inspection of public for a 
period of one month . 


This Notification shall also be published on the Govt . website www.maharashtra.gov.in/Acts & Rules . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VEENA MORE , 
Under Secretary . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५८ . 

मुख्याधिकारी , नगर परिषद , यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २३ ( १ ) नुसार मलकापूर नगर परिषद ( जि . बुलडाणा ) क्षेत्राची 

विकास योजना तयार करण्याचा इरादा जाहीर करणेबाबत . 


क्रमांक मनप - नि.वि.वि.यो. - सू . - ७७७-२०२१. 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे तरतुदीनुसार मा . संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांच्याकडील 
अधिसूचना क्र . वि.यो. मलकापूर सू.-एम. २६ ९९ - १५५ - प्र.क्र . ३७ ( बी . ) - ९९ - नवि .३० , दिनांक ०८-१०-१९९९ अन्वये मलकापूर नगर परिषदेची 
विकास योजना मंजूर झालेली असून ती दिनांक ०१-०१-२००० पासून अंमलात आलेली आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जून ३ - ९ , २०२१ / ज्येष्ठ १३-१९ , शके १ ९ ४३ 


५ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३८ मधील तरतुदींनुसार नियोजन प्राधिकरणास मंजूर झालेल्या विकास 
योजनेची फेरतपासणी विकास योजना अंमलात येणा - या तारखेपासून २० वर्षाच्या कालावधीत सुधारित करण्याबाबतची तरतूद आहे . 

यासाठी मलकापूर नगर परिषदेने सर्वसाधारण सभा ठराव क्र . १४ , दिनांक २ ९ - ०७-२०२० अन्वये मलकापूर नगर परिषद क्षेत्राच्या संपूर्ण 
हद्दीकरिता दुसरी सुधारित विकास योजना तयार करण्याचा इरादा महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २३ ( १ ) अन्वये 
जाहीर करण्याचे ठरविले आहे . 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २३ ( २ ) नुसार मलकापूर नगर परिषदेच्या ज्या हद्दीसाठी दुसरी सुधारित 
विकास योजना तयार करावयाची आहे ती हद्द दर्शविणारा नकाशा नगर परिषदेच्या कार्यालयात , कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी , कार्यालयीन वेळेत 
नागरिकांच्या अवलोकनासाठी ठेवण्यात आलेला आहे . 


ज्या नागरिकांच्या याबाबत काही सूचना / हरकती असतील त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध होईल त्या तारखेपासून ६० 
( साठ ) दिवसांच्या आंत मुख्याधिकारी नगर परिषद , मलकापूर यांचेकडे लेखी स्वरूपात द्याव्यात . विकास योजना तयार करतांना त्या सूचना / हरकतींचा 
योग्य तो विचार करण्यात येईल . 


मलकापूर : 
दिनांक १ ९ मे २०२१ . 


रमेश ढगे , 

मुख्याधिकारी , 
नगर परिषद , मलकापूर . . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५ ९ . 


BY CHIEF OFFICER , MUNICIPAL COUNCIL 


“ Declaration of Intention to prepare Development Plan of Malkapur Municipal council ( Dist . 
Buldana ) as per Section 23 ( 1 ) of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966. ” 

) " 


No. MMC - PD - DP - R - 777-2021. 


Under the provision of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 the Development plan of 
Malkapur Municipal Council ( Dist . Buldana ) has been sanctioned by Director of Town Planning , 
Maharashtra state , Pune vide No. TPS 2699-155 - CR 37-99 - UD 30 , dated 8th October 1999 , and has come 
into force with effect from 01-01-2000 . 


As per provision under Section 38 of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 at least 
once in Twenty years from the date of coming into force of the sanctioned Development Plan , the 
planning Authority may take up the 2nd revision of such Development Plan . 


Hence , Malkapur Municipal Council by its General Body Resolution No. 14 , Dated 29-07-2020 has 

, 
given consent to declare its intention to prepare its Development Plan as per provision of Section 23 ( 1 ) 
of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 . 


The map showing Boundary of the area included in Development Plan of Malkapur Municipal 
Council is kept open for inspection by the Public on office working days , during office hours at the office 
of the Malkapur Municipal Council , as required under Section 23 ( 2 ) of the Maharashtra Regional and 
Town Planning Act , 1966 . 

Any suggestion / objection of the public in this regard , may be forwarded in writing to the Chief 
Officer , Malkapur Municipal Council within a period of 60 ( sixty ) days from the date of publication of this 
notice in the Maharashtra Government Gazette . The suggestion / objection shall be duly considered while 
preparing the Development Plan . 


Malkapur : 

: 
Dated the 19th May 2021 . 


R. S. DHAGE , 

Chief Officer , 
Municipal Council Malkapur . 


अ . - एक - अ -२ ( १५४२ ) . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 

, , 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


